कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना अतिरिक्‍त शहर अभियंता या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-छसंमनपा-२०२३/प्र.क्र.४८३/नवि-२४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक १८.२.२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ७.५.२०२१ 
३) आयुकत तथा प्रशासक,छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.मनपा /साप्र(आस्था-१) /२०२३/१६३६, दिनांक २७.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
आयुक्‍त तथा प्रशासक,छत्रपती संभाजीनगर, महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये 
श्री.अविनाहा भास्कर देशमुख, कार्यकारी अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर महानगपालिका यांना अतिरिक्‍त 
शहर अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका या वर्ग -१ संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या 
पदोन्नतीच्या प्रस्तावास महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२१ Helles नियम ६ 
नुसार शासनाची देण्याबाबत प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ वरील पत्रद्वारे सादर केला आहे. 


२. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त शहर अभियंता पदावरील रिक्‍त 
पदाची संख्या तसेच कामाची निकड लक्षात घेता खुल्या प्रवर्गातून अतिरिक्‍त शहर अभियंता या पदावर 
वेतनश्रेणी (एस-२४) रु.७११००-२११९०० (७ वा वेतन आयोग) मध्ये पदोन्नतीने भरण्यासाठी महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५४(१) अन्वये गठीत केलेल्या निवड समितीची बैठक दिनांक 
२६.१०.२०२३ रोजी घेण्यात आली. संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दिनांक 
७.५.२०२१ मधील सूचनांनुसार निवड समितीने या बैठकीमध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी श्री.देशमुख, कार्यकारी अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर 
महानगरपालिका यांना पात्र ठरवून त्यांना अतिरिक्त शहर अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर 
महानगरपालिका या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याकरिता एकमताने शिफारस करण्यात आली आहे. 
सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने, आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त 
प्रस्तावानुसार श्री.देशमुख, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकार्‍याला अतिरिक्‍त शहर 
अभियंता या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त शहर अभियंता या पदावर 
पदोन्नतीकरीता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५४(१) अन्वये गठीत केलेल्या निवड 
समितीची शिफारस विचारात घेता, सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 


शासन निर्णय क्रमांकः छसंमनपा-२०२३/प्र.क्र.४८३/नवि-२४ 


देण्यासाठी पात्र ठरविलेल्या श्री.अविनाश भास्कर देशमुख, कार्यकारी अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर 
महानगपालिका यांना अतिरिक्‍त शहर अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन असेल. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१६१८४३८२२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
VIDYA RAMAPPA Pbxscnicrcenines 

2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb 

34418f111566e3223ba1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A94EF 1 B631F4673B829AC9ADBEBS5BODDABD08 
6A7544E3FDF47CD7A011FF7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA 


HAMPAYYA 
Date: 2023.12.04 16:18:31 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 


शासनाचे उप सचिव 
प्रति- 


—O 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधि व न्याय), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त तथा प्रशासक, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका,छत्रपती संभाजीनगर. 
श्री.अविनाश भास्कर देशमुख, अतिरिक्‍त शहर अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका 
निवडनस्ती नवि-२४ 


AND AD 


Cc 
ae 


a oc 
आ ह विवन या प DOS DS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


